अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या 
संस्थांना विविध मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१५४/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२२/७५५, 
दि.०४.०८.२०२२. 

प्रस्तावना : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी प्रकाशित केलेल्या APH (Approval 
Process Handbook) २०२२-२३ मधील २.१० नुसार एकाच व्यवस्थापनेमार्फत सुरु असलेल्या संस्था 
विलिन (Merging) करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या Annexure - A मधील पदवी 
व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन दि.०४.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सदर 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था विळिन करण्याकरिता शासन मान्यता देण्याची विनंती केली 
आहे. त्यानुषंगाने शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक 
वर्ष 2022-2023 पासून सोबतच्या Annexure - A मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संस्था विळीनीकरणास 
खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती- 


१) सदर मान्यता कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) एकाच व्यवस्थापनाखालील विलीन होणाऱ्या संस्थांमधील अभ्यासक्रमांची प्रस्तुत 
विळलीनीकरणानंतरची प्रवेशा क्षमता अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता मंजूर केल्या प्रमाणे राहील. 

3) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 

४ शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच 
संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१५४/तांशि-४ 


५) संबंधित खाजगी संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त 
खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

६) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

७ शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ 
कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

८) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 

नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत . 

तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 

शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 

परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 

उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्यक आहे. 

रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 

१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवऱ्यक राहील. 

मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका 

क्र.//.>.९०.६७८२/२०२० च्या अनुषंगाने संस्थेने दिलेल्या शापथपत्राच्या अधिन राहून 

न्यायनिर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, 
औरंगाबाद या पालक संस्थेची राहील. 


2 


Go 


— 


११ 


य्य“ 


2. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी aya 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती सर्व संस्थांना लागू राहतील. 


3; el शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर OT COTS 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२२१५२१५३४८०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2022.09.22 16:53:14 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१५४/तांशि-४ 


२. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

3. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५. संबंधित संस्था (संचाळक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 

७. चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली -११० ००१. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure -A 

Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2022/C.R.154/TE-4, Dated- 22th September, 2022. 
List of Merger of Institutions under the same Trust / Society /Company operating in the same Campus or City , Approved by AICTE for A.Y.2022-23 
Institue Code, Name and Institute Code, Name Program Affiliating Body Level Name of Course 


Intake Intake 


Address of Merger and Address of the Approved | Approved 
Instituions Institute after Merging for 2021-22 | for2022-23 
1 PARENT INSTITUTION 2113-MAHARASHTRA ENGINEERING Dr. Babasaheb |POST LECTRONICS TELE COMMUNICATION 


2113-MAHARASHTRA INSTITUTE INSTITUTE OF AND Ambedkar GRADUATE |MECHANICAL ENGINEERING 
OF TECHNOLOGY, NH- TECHNOLOGY, NH- TECHNOLOGY Marathwada OOD PROCESSING TECHNOLOGY 
211,SATARA VILLAGE 211,SATARA VILLAGE University, OMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY 
ROAD,AURANGABAD ROAD,AURANGABAD Aurangabad LECTRICAL DRIVES AND CONTROL 
MBEDDED SYSTEMS 
MANUFACTURING ENGINEERING 
OMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 
TRUCTURAL ENGINEERING 
LECTRICAL ENGINEERING 
LASTIC AND POLYMER ENGINEERING 


2126- MARATHWADA INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY, BEED BYPASS, 
AURANGABAD 


BIE INITRBIE INI B[E 
FUEL 


--> 
0० 


UNDER 
GRADUATE 


DIn 
| 


> 
a 
2 
(>) 
SC 
r 
o 
Cc 
स्प 
> 
= 
m 
Zz 
Q 
Zz 
m 
m 
a 
Zz 
o 
Ww 
je) 


IVIL ENGINEERING 
OMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 
ELECTRONICS AND COMPUTER 


ry 
DIN 
९ fe) 


| 


शा 
Zz 
८) 
2 
m 
m 
2 
Zz 
(7) 


MECHANICAL ENGINEERING 


> 
a 
=| 
= 
Qa 
> 
ce. 
2 
o 
m 
:~ 
= 
a 
m 
2 
Q 
m 
> 
2 
0 
is) 
> 
— 
> 


SCIENCE 
OMPUTER SCIENCE AND DESIGN 
ELECTRONICS AND COMPUTER 


| 


छो DIn छो 


IVIL ENGINEERING 

OMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 
MECHANICAL ENGINEERING 

LECTRICAL ENGINEERING 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Al) AND DATA 
SCIENCE 


-> 
N 
९2 


aD 
jo) 


m (9 | (9) | शा 

Zz 

८) 

2 

m 

m 

2 

Zz 

(7) 
र 
N 
९ 


DIn 
Al 


RIR 
DIDIDININ aDIn DIn DIDIDIWIDID[ PIRI | ७2 | ->_ | -> | ० | -> | -> 


Page 1 of 2 


Institue Code, Name and 
Address of Merger 
Instituions 


Institute Code, Name 
and Address of the 
Institute after Merging 


Program 


MANAGEMENT 


MCA 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


HOTEL 


MANAGEMENT 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ARCHITECTURE 


MANAGEMENT/I 
T/ ITES 


OF 
VOCATION 
(B. VOC) 
BACHELOR 
OF 
VOCATION 
(B. VOC) 
BACHELOR 
OF 
VOCATION 
(B. VOC) 
BACHELOR 
OF 
VOCATION 
(B. VOC) 
BACHELOR 
OF 
VOCATION 
(B. VOC) 


Page 2 of 2 


Name of Course Intake 
Approved 


FOOD PROCESSING 


ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS 


INTERIOR DESIGN 


SOFTWARE DEVELOPMENT 


Intake 
Approved 


